आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रती 
थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) या 
योजनेंतर्गत निधी वितरण. 
(लेखाशीर्ष २४०१ ओ६१९ व २४०१ 
AVEC) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख :०१ जुले, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३. दि.१.०४.२०२४ 
२) केंद्र शासनाच्या कृषि मंत्रालयाचे पत्र क्र.१-१५/२०२४-३९/४/३, दि.३.०६.२०२४ 
३) कृषि विभागाची नस्ती क्र.कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.८४/७-अ. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषि विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रती थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये सन २०२४-२५ करीताचा पहील्या हप्त्याचा निधी 
राज्यास प्राप्त झालेला आहे. या अनुषंगाने कृषि विभागाच्या निधी वितरण प्रस्तावास अनुसरून प्राप्त 
केंद्र हिऊ्याचा व समरूप राज्य feazarar निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष २४०१, पीक संवर्धन 
या खाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रती थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) या योजनेंतर्गत केंद्र 
हिस्सा व समरूप राज्य PRAT TA सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 

योजनेचे नांव व लेखाझीर्ष | लेखाशीर्ष शि सन २०२४-२५ | सदर शासन निर्णयान्वये 

अर्थसंकल्पीय | वितरीत करण्यात येत 

तरतूद असलेली तरतूद 

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन (केंद्र हिस्सा) | ३३-अर्थसहाय्य २१००.०० ६२४.०० 
योजना- प्रती थेंब अधिक । २४०१ ओ६१९ 

पीक (सूक्ष्म सिचन) (राज्य हिस्सा) १४००.०० ४१६.०० 
२४०१ अ ४६८ 

एकूण १०४०.,०० 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.१०४०.०० लाख (अक्षरी रुपये दहा कोटी चाळीस लाख फक्त) इतका 
निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषि विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४ /प्र.क्र.०७/कार्यासन-६ 


नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्धकरुन दिलेल्या तरतुदींतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 
नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०११२१०४२७९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


BHAWARI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAJENDRA, eterno" 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2df 
a8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E6351 


1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEAS 
B H A WA R | १, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2024.07.01 13:19:20 +05'30' 


(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


